दूध भेसळ रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती 
गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः एमएलके- २०२३/प्र.क्र.६२/पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- शासन समक्रमांकीत निर्णय दि.२८ जुन, २०२३ 


शासन पुरकपत्र :- 


राज्यातील जनतेला स्वच्छ व गुणवत्तापुर्ण दूधाचा पुरवठा होण्याच्या अनुषंगाने दूध व 
दुग्धजन्य पदार्थात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी उपरोक्‍त वाचा येथील दिनांक २८.६.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “अपर जिल्हाधिकारी” यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय समिती 
गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीत “जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी” हे सदस्य 
सचिव आहेत. तथापि, मुंबई शहर व मुंबई उपनगरामध्ये “जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास 
अधिकारी” हे पद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये गठीत समितीत मुंबई 
शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहण्यासाठी “सहायक आयुक्‍त 
(गुणनियंत्रण), आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई यांचे कार्यालय” यांची नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


सदर समितीत wads विभागाचे “जिल्हा Wa उपायुक्‍त” हे सदस्य म्हणून 
कार्यरत आहेत. तथापि, मुंबई TeX व मुंबई उपनगर जिल्ह्यात “जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त” हे 
पद अस्तित्वात नसल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगर पालिकेतील पशुसंवर्धन विभागाचे प्रमुख 
“महाव्यवस्थापक” (देवनार पश्युवधगृह) यांना मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरीता सदस्य 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


तसेच उक्त समितीत सदस्य म्हणून “संबंधित जिल्ह्याचे अपर पोलिस अधीक्षक” यांचा 
समावेश आहे. तथापि, मुंबई शहर व मुंबई उपनगरमध्ये अपर पोलिस अधीक्षक हे पद अस्तित्वात 
नसल्याने , मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी “पोलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी 
नामनिर्देशित केलेले सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी” यांचा समावेडा करण्यात येत 
आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एमएलके- २०२३/प्र.क्र.६२/पदुम-८ 


सदर झासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२२१७२३४२३६०१ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f0b627b3230194fa84bd0e5b4eb590e8 1c2c15ce998ba1 9f48 
25b4ac3eee 1 3ce, p ICode=400032, st=Maharash' 

YA M G A R rialNumber=1E3 1 BE6F920A3D606925AB728A537257F35F 1FOBE19 
B929C1BODDCBA1E89366B, -ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
Date: 2024.08.22 17:38:42 +05'30' 


(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (पज्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (पदु), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/उपनगरे 

९. 


पोलिस आयुक्त, बृन्हमुंबई 


१०.प्रादेशिक दुग्ध विकास अधिकारी (सर्व) 
११.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्व) 
१२.निवडनस्ती/पदुम-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


